* 


गणेशोपालना 


गणेश उपासना ही पुरातन आहे. “ सुखकर्ता दुःखहर्ता ” 
अशीच आपण त्याची थोरवी गात नाही का? कोणतेही शुभ 
कार्यं असो, अगोदर पूजा केली जाते ती गणपतीचीच. एवढा 
मोठा अग्रक्रम इतर कोणाला प्राप्त झाला आहे ? 


गणपति हा शिवाचा मुलगा मानण्यात येतो. पावेती एकदा 
स्नान करीत होती. स्नान करताना तिने आपल्या अंगच्या मळाचा 
| एक पुतळा केला व बाहेर बसविला. थोड्याच वेळात शिव आले 
i भाणि या गणपतीने खुद्द शिवालाच अडविले. शिव चिडले व 
| त्यांनी गणपतीचे शिर धडावेगळे केले. पार्वतीला अत्यंत वाईट 
वाटले व तिने गणेशास जिवंत करण्यासाठी शिवाजवळ हु 
धरला. शिवानेही हत्तीचे मस्तक तेथे बसवून त्यास जिवंत केले 
अशी एक कथा आहे. परंतु गणेश पुराणात मात्र कथा सांगितली 
आहे ती अशी :- दंडकारण्यात त्रिसंध्यक्षेत्रात पार्वती प्रसूत झाली 
व तिला “ गुणेश ” नावाचा पुत्र झाला. हाच गुणेश पुढे गणेश 
बनला. पहिल्या प्रथम शिवाने आपल्या मुलास वेनायक गणांचे 
' आधिपत्य देऊन जगात विघ्न घालण्यास मोकळे सोडले. त्या. 
। मुळे गणेश पृथ्वीवर अवतरला तो विघ्नहर्ता म्हणून नव्हे तर 
विघ्नकर्ता म्हणूनच! परंतु सर्वांनी त्यास सांगितले, ^ कार्या- 
रंभी आम्ही तुझे प्रथम पूजन करू. तू आमचा रक्षणकर्ता हो.' 
| सर्वाच्या प्रार्थनेला गणपति पावला व तो विघ्नहर्ता बनला. 


गणेश ही देवता सवं विघ्नांचा नाश करणारो असल्या मुळे 
क्रोणत्याही कार्याचे आरंभो गणेशाचे पूजन किंवा स्मरण होणे 


i 


b 
1 
|, 
I 


Iw 


(२) 


आवश्यक आहे. aera पुराणांचे निर्माते वेदव्यास यांनी सुद्धा 
प्रारंभी गणेशस्मरण न केल्यामुळे. त्यांना स्फूर्तीच होईचा तेव्हा 
ब्रह्मदेवाच्या सांगण्यावरून त्यांनी गणेशपूजन केळे आणि निर्विघ्न- 
पणें सर्वे पुराणांची रचना केली असे गणेश पुराणात लिहिले आहे. 

सामान्यतः गणेश ही देवता चतुर्भूज, एकदंत, गजमुख अशीच 
वर्णिलेली आहे. तथापि मंत्रशास्त्रामध्ये तिचे घ्यान अनेक प्रकारे 
वर्णिले आहे. 

गणपति देवतेची गणेश पुराण क्रीडा खंड अध्याय १३२ मध्ये 
दिलेली माहितीअशी- | 

नत्वार्यस्य च रूपाणि चतुर्षु च युगेषु च । 

zer waren नाम्ना विनायक इति sa: ॥ १ ॥ 

तरेतायुगे शुक्लवर्णः षड्भुजोऽसौ que । 

सिंध हत्वाऽपालयत्सोऽवतीये स्वाल्ये प्रिये || a 

स एवायं रक्तवर्णर्चतुर्वाहुर्विराजितः 

अवतीर्णो गृहे नौ हि सिंद्रं निहनिष्यति ॥ 3 ॥ 

आश्हच मूषक देवो भूभारं च हंरिष्यति। 

नःस्ना गजानन इति त्रेलोक्ये ख्यातिमेष्यति ॥ ४ | 

ad कलियुगे देवो छुञ्रकेतुरिति प्रथाम्‌ | 

चतुर्बाहुर्चारुनेत्रो यायस्ते रुचिरां भुवि ॥ ५ od 

तथापि गणपतीचे 8% कार हेच मुख्य रूप आहे. गणेश पुराणा- 
मध्ये १२ व्या अध्यायात गणपतीचें Senn स्वरूप वर्णिले आहे. 
ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास इत्यादि मराठी संत कवींनीही 
असेच प्रतिपादन केले आहे. पुढील भाग इत्तीच्या सोंडेसारखा 
दिसतो. म्हणूनच वेदवाक्यात 'स वं गजाकारः ' तो (ॐ कार) 
हत्तीच्या आकृतीचा म्हटला आहे. यावरूनच गणप्रतीळा गजमुख 
q गजानन ही नावे मिळाली आहेत. 


(३) 


शिवपावंतींनी मात्तीचो गणेश मूर्ति करून विचो उपासन! 
केली. पुढे तीच मू्ञि asta झाली व तोच पुढे शंकराचा मुलगा 
झाला. त्याचा उत्सव वेशाख १५ ला होतो असा उल्लेख मुद्‌गल 
पुराण खंड ३ मध्ये आहे. 


तथापि भाद्रपद शु. ४ या दिवशी घरोघरी मातीचे गणपति _ 
आणून त्यांची पूजा विधिपूर्वक करण्याचा व तो तसा करावा - 


असा उल्लेख गणेश पुराणात आहे व तसाच सर्वत्र संप्रदायही 
आहे. गणेश अथवंशीर्षातही इतर विधींचा उल्लेख न करता 
* चतुर्थ्याभनञ्नन्‌ जपति ' असा चतुर्योचाच नामोल्लेख आहे. 
चतुर्थी म्हणजे तुरीयावस्था तो गणपति. 

' अवस्थात्रयातोत ' म्हणजे जागृति, स्वप्न आणि सुषुप्ति या 
तीन अवस्थांचे पलीकडे अर्थात्‌ ' atta’ या चौथ्या अवस्थेत 
असणारा म्हणजे याच अवस्थेत त्याचे स्वरूव-दर्शन होऊन 
साक्षात्कार होत असतो याकरिता चतुर्थीचे विशेष महत्त्व 
मानले आहे. 

गणपतीचे वाहन उंदीर आहे. परंतु तेही एक रूपकच आहे. 
उंदीर हा कालस्वरूपी मानला आहे, उंदीर ज्याप्रमाणे अहर्निश 
उद्योगात असतो, सर्व वस्तु कुरतडून नाश करतो, तसाच कालही 
सृष्टीतील सवं पदार्थांचे आयुष्य कुरतडून व्यर्थं करतो. अशा या 
सबेनाश करणाऱ्या काळाला गणपतोने जिकून व त्याला वाहन 
बनवून आपल्या इच्छेप्रमाणे वागायला लावले आहे. 

गणपत्यथर्वशीर्ष हा गणपति उपासनेचा उत्तम मागे आहे. 
जो नित्य नियमित अथर्वशीर्षाचे पठण करतो. तो ब्रह्मस्वरूपाला 
प्राप्त होतो. त्याला सर्व -सुखप्राप्ति होते. त्याला कोणत्याही 
विघ्नाची बाधा होत नाहो. तो साधक सवे पापांपासून मुकत 
होतो. संध्याकाळी पठण केले असता सकाळी केलेल्या पापांचा 


(४) 


नाश होतो व सकाळो पठण केले असता रात्रो केलेल्या पापांचा 
नाश होतो. एवंच काय, तर सकाळी व रात्री पठण करणारा 
मनुष्य निष्पाप बनतो. त्याची सर्व पापे हरण होतात. aaa 
पठन करणारा निर्विघ्न होतो, आणि त्याला ad, अर्थ, काम व 
मोक्ष या चतुर्विध पुरुषार्थांचा लाभ होतो. अथर्वशीर्षाची १००० 
आवर्तने केली असता ज्या ज्या इच्छा असतील त्या त्या पूरण 
होतात. 
_ अथवंशीर्षाने जो गणपतीला अभिषेक करील तो उत्तम वक्ता 
होतो. चतुर्थीचे दिवशी काही न खाता उपोषित राहून जो सवं 
दिवस याचा जप करतो तो विद्यासंपन्न होतो. 
अश या गणेशाचे माहात्म्य फार मोठे आहे. त्याची मनोभावे 
पूजा करून सर्वांनी याचा या कठीण युगात फायदा घ्यावा. गणपति 
ही बुद्धीची देवता. लहान मूल अभ्यासाला सुरुवात करतें तें ' श्री- 
गणेशा य नमः या पासूनच. विद्यार्थ्यांनी जर रोज गणपतीच्या 
पुढील मंत्राचा १०८ वेळा जप केला तर "त्यांच्या बुद्धीची कुशा- 
ग्रता निश्चितपणे वाढेल. 
३ गं गणपतये नमः | 
गणपति देवतेला खालील फुले व वस्तु आवडतात. 
तांबडी फुले, मंदार- पुष्प, जास्वंदीची फुले, शमी, दूर्वा, 
तांबडी कमळे, शेंदूर, रक्तचंदन, तांबडे वस्त्र गंध - रक्तचंदन, 
अक्षता - तांबडे धुतलेले तांदूळ, ने वेद्य — मोदक. 


——9—— 


1 
5. 


श्रोगणेशाय नम: | ॐ केशवाय नम: | ॐ नारायणाय नमः | 
S^ माधवाय नमः। ॐ गोविदाय नमः: | — 85 विष्णवे नमः | 
3३ मधुसूदनाय नमः | ॐ त्रिविक्रमाय नम: | ॐ वामनाय नम: | 
३% श्रोधराय नमः | 3ॐ हृषीकेशाय नमः । पद्मनाभाय AA: | 
3% दामोदराय नमः | क संकर्षणाय नम: | वासुदेवाय नम: | 


ॐ प्रद्युम्नाय नमः |  अनिदद्धाय नमः |  पुरुषोत्तमाय नमः | 


3% 
3% 


S^ अधोक्षजाय नमः | ॐ नारसिंहाय नमः | ॐ अच्युताय नमः। 
ॐ जनादेनाय नमः | ३ॐ उपेंद्राय नमः | $6 हरये नमः | 3 श्री- 
कृष्णाय नमः | 


वरील २४ नावांपेंकी पहिल्या तीन नावांचा उच्चार करून 
प्रत्येक नावाच्या शेवटी संध्येच्या पळीने उजव्या हातावर पाणी 
घेऊन आचमन करावे (आचमन करतेवेळी तोंडाने आवाज करू 
नये.) चौथ्या नावाचा उच्चार करून संध्येच्या पळीने उजव्या 
हातावर पाणो' घेऊन ताम्हनात सोडावे. याप्रभाणे दोनदा करावे. 
नंतर नावांचा उच्चार करून प्रत्येक वेळी नमस्कार करावा. सवें 
नावे संपल्यावर प्राणायाम करावा. 

येथून पुढे ध्यान करावे. ते असे की, हातात अक्षता घेऊन 
दोन्ही हात जोडावे आपली दृष्टि समोरील देवाकडे लावावी. 


3 श्रोमन्महागणाधिपतये नमः । कुलदेवताभ्यो नमः । ग्राम- 
देवताभ्यो Aa: | स्थानदेवताभ्यो नमः | वास्तुदेवताभ्यो नम: | 
मातृपितृभ्यां तमः॥ श्री लक्ष्मीना रायणाभ्यां नमः | आदित्यादि- 
नवग्रहदेवताभ्यो नमः । सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो 
नमः । निर्विघ्नमस्तु | " 


समुखश्चैकद॑तशंच-कपिः््रेःगजकर्णकः | 
लंबोदरश्च विकटी विव्ननाशो गणाधिपः || 
घुम्रकेतुर्गैणाध्यक्षो भ लचंद्रो गजानन: | 
-द्वादशेतानि नामानि यः पठेच्छृगुयादपि |} 
विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गेमे तथा । 
संग्रामे संकटे चेव वघ्नस्तस्य न जायते ॥ 
शुक्लांबरधरं देवं [शिवणे wu | 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ स्व मघ्नोपशांतये ॥ 
सर्वमंगलमांगल्ये शिते सर्वार्थसाधिके | 
शरण्ये त्र्यंबके गरि नारार्याण नमोऽस्तु ते | 
सर्वदा सवं कायषु नास्ति तेषाममंगलम्‌ | 
येषां हृदिस्थो भगवान्‌ मंगलायवनं हृरिः d 
तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावळं चंद्रबलं तदेव | 
विद्याबळं दैवबलं तदेव ळक्ष्मीपत्ते तेऽश्चियुगं स्मरामि ॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । 
येषार्मिदीवरश्यामो हृदयस्थो जनादन: d 
विनाथकं गुरं uri ब्रह्मविष्णुमहेश्‍वरान्‌ | 
सरस्वतीं प्रणाम्यादौ सवं कार्यार्थसिद्धये ॥ 
अभीप्सितार्थ सिद्धचर्थ पूजितो यः मुरामुरेः | 
सर्वविघ्नहरस्तस्मं गणाधिपतये नमः ।। 
र्वेष्वारब्धकार्येषु त्रयस्त्रि्ुवनेशवराः | 
देवा दिशंतृ नः fate ब्रह्मेशानजनादेनाः di 
saad महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया ` प्रवर्तमानस्य अच्च 
ब्रह्माणो ट्वितीये पराधे विष्णुपदे क्लीदवेतवाराहकल्पे वेवस्तमन्वंतरे 
कलियुगे प्रथमचरणे भरतवर्षे भरतखंडे जंबुष्टीपे दंडकारण्ये देशे 


3 
F 


(५७) 


गोदावर्याः दक्षिणे at शालिवाहन ws अमुक नाम संवत्सरे 
(संवत्सराचे नांव म्हणावे) अमुकायने (दक्षिणायन अगर उत्तरा- 
यण असेल त्याप्रमाणे उच्चार करावा) असुकऋतौ (ऋतूचे नांव 
उच्चाराचे) अमुकमासे (महिन्याचे नांव उच्चारावे) अमुक qui 
(Tara शुद्ध / वद्य नांव उच्चारावे) अमुक वासरे (वाराचें 
नांव उच्चारावे) अमूक दिवस नक्षत्रे (दिवसाचे नक्षत्र उच्दा- 
रावे) दिष्णृयोगे विष्णूक रणे अमुकस्थिते वर्तमाने च्रे (चंद्र ज्या 
राशीत असेल त्या waar उच्चार करावा) असुकस्थिते श्रीसूर्य 
(सूयं ज्या राशीस असेल त्या राशीचा उच्चार करावा) अमुक 
स्थिते श्रीगुरी (गुरु ज्या राशीस असेल त्या राशीचा उच्चार 
करावा) WIT ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्यितेषु सत्सु 

शभनामयोगे शुभकरणे एवंगुण विश्लेषण विझिष्टायां zra- 
पुण्यतिथौ मम आत्मनः शृतिस्मृति पुराणोक्तफळप्राप्त्यथ अस्माकं 
सकुटुंवानां सर्पारवाराणां ्षेमस्थेयँ-आयुरारोग्येश्‍्वयप्राप्त्यथ 
सकलपोडापरिहाराथे मनेप्सितं सकलमनोरवसिद्धघथे श्रीसिद्धि- 
विनायक देवताप्रोत्यय यथाज्ञानेन ययामीलितोपचारद्रवयेः 
ध्यानावाहनादि षोडशोपचारपूजां पुराणोक्तमंत्रेण करिष्ये | asma 
निविघ्नतासिद्धयथं सहायणपतिस्मरणं तथा श्यरीरशुद्धयथ 
खडंगन्यासं कळश-ञ्ञंख-घंटा yaa च करिष्ये (उजव्या हातात 
पाणो घेऊन तार सोडावे.) 

गणानां त्वा शौनको गृत्समदी . गृशपतिर्जगती गणपतिस्मरणे 
विनियोगः 

ॐ गणानां त्वां गंणंपति हवामहे कवि कदीब्रामपमश्वचस्तमम्‌ ! 
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः quaqua: सीद सा ^ 
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ | Er 
निविघ्नं कुरु मे देव सर्वेकायंषू waar ॥ 


(८) 


_ महागणपतये नमो नमः । 
(वरील मंत्र म्हणून गणपतीला हात जोडून प्रार्थना करावी.) 


पृथ्वी ति मंत्रस्य मेरुपृष्ठकऋषिः कुर्मो देवता सुतलं छंद: आसने 


विनियोगः à 
3^ पृथ्वि त्वया घृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता | 
त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ 
इति आसनम्‌ विधाय । | 
३ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः | 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया ॥ 
अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम्‌ | 
सर्वेषामविरोधेन पूजाकमं समारभे || 
(इति भूतोत्सादनं कृत्वा षडङगन्यासः | 
ॐ भूर्भुवः स्वः हृदयाय नमः (छातीला उजवा हात लावावा.) 
३% भूर्भुवः स्वः शिरसे स्वाहा (मस्तकाला हात लावावा) 
ॐ भूर्भुवः स्वः Pram वषट्‌ (शेंडीला हात लावावा) 
३% भूर्भुव: स्वः कवचाय हुम्‌ (हाताची ओंजळ करून 
छातीकडे तीन वेळा फिरवावो,) 
. ॐ भूर्भवः स्वः नेत्रत्रयाय वौषट्‌ (डोळे व भुवईच्या मध्ये 
हात लावावा) 
३ भूर्भवः स्वः अस्त्राय फट्‌ (टाळी वाजवावी) इति दिग्बंधः। 
कलक्षपुजा- आपल्या डाव्या बाजूस पूजेसाठी भरून ठेवलेला 
जो तांब्या असेल त्यावर हात ठेवून म्हणावे - 
कलशस्य मुखे विष्णुः कठे रुद्रः समाश्रितः । 
मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः ।। 
कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा | 
| ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः | 


Ad. vU 


wt CLP 


( S) 


अंगैश्च सहिताः wa कलशं तु समाश्रिताः | 
अत्र गायत्री सावित्री शांतिपुष्टिकरी तथा ॥ 
आयान्तु देवपूजार्थ दुरितक्षयकारकाः ॥ 
गंगे च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति | 
नमंदे सिंधु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ संनिधि कुरु ॥ 
कलशदेवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पं समर्पयामि 
(असे म्हणून कलशाला गंध, अक्षता व फूल वाहावे.) 
शंखपुजा--( आपल्या उजव्या बाजूस ठेविलेल्या शंखास 
हातात घेऊन स्तान घालावे वपाणो भरून ठेवावा आणि गंध 
फूल वाहावे.) 
ad चंद्राकदे वत्यं वरुणं चाधिदेवतम्‌ | 
पृष्ठे प्रजापतिशचेव अग्रे गंगा सरस्वती || 
ॐ पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि | 
तन्नः शंखः प्रचोदयात्‌ । शंखाय नमः गंधपुष्पं समर्पयामि | 
घंटापूजनम्‌-- (आपल्या डाव्या बाजूस ठेविलेल्या घंटेला उजव्या 
हातात घेऊन स्नान घालावे व वस्त्राने पुसुन जागेवर ठेवावी.) 
आगमार्थ तु देवानां गमनार्थं च रक्षसाम्‌ | 
कुर्वे घण्टारवं तत्र देवताह्वानलक्षणम्‌ ॥ 
घंटायें नमः | गंधाक्षतपुष्पं समपयामि | हरिद्रां कुंकुमं सौभाग्य 
द्रव्यं समर्पयामि (असे म्हणून गध, फूल, हळद, कुंकू वाहावे. 
घंटा वाजवावी.) 
दोपपुजनम्‌-- (समईस गंध, फूल, अक्षता, हळद, कुंकू वाहून 
नमस्कार करावा) 
दीपदेबताभ्योतमः | गंधाक्षतपुष्पं समर्पयामि | हरिद्रा कुंकुमं 
सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि (असे म्हणून पुढील प्राथना करावी) 


(१०) 


भो दीप ब्रह्माूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभु रव्ययः | 
यावत्‌ पुजासमाप्तिः स्यात्‌ तावत्त्वं सुस्थिरो भव ॥ 
(दिव्याला नमस्कार करावा व TAS हळदकुंकू वहावे.) 
प्रोक्षणः- अपवित्र: पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा | 
यः स्मरेत्‌ dedere स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥| 
आत्मानं प्रोक्ष्य, पूजाद्रव्याणि च wea (असे म्हणून 
कळशांतील पाणी पळीत घेऊन तुळशी पत्राने स्वं पुजासाहित्यावर 
प्रोक्षण करावे व नंतर आपल्या स्वतःवर प्रोक्षण करावे. ) 
यानंतर हातात अक्षता घेऊन ध्यान करावे. 


विष्णु ध्यान 


शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्‌ | 

विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवणं शुभांगम्‌ । 

लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम्‌ | 

- वन्दे विष्णुं भवभयहरं सवलोकेकनाथम्‌ ॥ 
झिवघ्यान 


ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं । 
रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं । 
पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणेर्व्याघ्रकृत्ति वसानं | 
विइवाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्‌ ॥ 
सुर्य घ्यान 

ध्येयः सदा सवितृमंडलमध्यवर्ती 

नारायणः सरसिजासनसंनि fase: i 

केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी 

हारी हिरण्यमयवपुधुंतशंखचक्रः | 


(११) 


देवीध्यान 
नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नम: । 
नमः प्रकृत्ये भद्राये नियता: प्रणतः स्मताम्‌ ॥ 
गणपतिध्यान 


वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ । 
निविघ्नं कुर्‌ मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा'॥ 
(असे म्हणून मूर्तीला फुले व दुर्वा अर्पण कराव्यात.) 
आवाहन- आगच्छ देव देवेश तेजोराशे जगत्पते | 
क्रियमाणां मया पूजां गृहाण सुरसत्तम ॥ 
श्रीसिद्धिविनायक देवताभ्धो नमः | आवाहनार्थं दूर्वाकुरं सम- 
qaifa ॥ (असे म्हणून गणपतीला दूर्वा अर्पण कराव्या.) 
पाद्य- सवेती्थंसमुद्भूतं पाद्यं गन्धादिभियुंतम्‌ | 
विघ्नराज गृहाणेदं भगवन्‌ भक्तवत्सल || 
श्रीसिद्धिविनायकाय नमः qmi समर्पयामि | 
(असे म्हणून दूर्वाकुराने गणपतीचे पायावर पाणी शिंपडावे.) 
अघ्यं अर्ध्यं च फलसंयुक्तं गंधपुष्पाक्षतेयुतम्‌ | 
गणाध्यक्ष नमस्तुभ्यं गृहाण करुणानिधे | 
श्रीसिद्विविनायकाय नमः। अर्ध्यं समर्पयामि । (पळीत पाणी 
घेऊन त्यांत गंध फूल अक्षता व दूर्वाकुर घालून आपण गणपतीचे 


हातावर ते सोडीत आहोत अशो भावना करून पुढोल ताम्हनांत 
सोडावे.) 


आ'चमन-विनायक नमस्तुभ्यं त्रिदशेरभिवंदित i 
गंगोदकेन देवेश शीघ्रमाचमनं कुरु । श्रीसिद्धिविनायकाय नमः | 
आचमनीयं समपंयामि। (वरील मंत्र म्हणून दूर्वेला पाणी लावून 
ती देवाचे मुखाजवळ धरावी व मग पायावर अर्पण करावी.) 


(१२) 


स्तान--गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी यमुना जले: । 
स्नावितोऽसि मया देव तथा शान्ति कुरुष्व मे ॥ 
श्रीसिद्धिविनायकाय नमः। स्नानं समर्पयामि | (असे म्हणून 
दुर्वा पाण्यांत बुडवून गणपतीचे पायाजवळ ते पाणी शिपडावे.) 
पंचामृत स्नान 
पथस्तान--कामधेनोः समुद्भूतं देवषिपितृतृप्तिदम्‌ à 
पयो ददामि देवेश स्नानार्थे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीसिद्धिविनायकाय नमः | पयस्नानं समर्पयामि | शुद्धोदक- 
स्नानं समर्पयामि | (असे म्हणून प्रथम दूर्वोकुराने गणपतीच्या 
पायावर दूध शिंपडावे व नंतर पाणी शिंपडावे.) 
दधिस्तान--3ॐ दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः | 
सुरभिनो मुखा करत्प्रण आयूंषि तारिषत्‌ ॥ 
चंद्रमंडलसंकाशं सवंदेवप्रियं दधि । 
स्नानार्थे ते मया दत्तं प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम्‌ || 
श्रीसिद्विविनायकाय दधिस्नानं समर्पयामि (असे म्हणून वरील- 
प्रमाणे दही व नंतर पाणी घालावे.) 


घृतस्नान--3*घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिघुतेश्रितो घृतम्वस्यधाम। 
अनुष्वधमावह मादयस्व स्वाहाकृतं वृषभ वक्षिहव्यम्‌ ॥ 
आज्यं सुराणामाहारमाज्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ । 
आज्यं पवित्रं परमं स्नानार्थे प्रतिगृह्यताम्‌ |i 
श्रीसिद्धिविनायकाय नमः घृतस्नानं समर्पयामि | शुद्धोदकस्नानं 
समर्पयामि | (प्रथम तूप व मागाहून पाणी घालावे.) 
मधुस्नान-- 3+ मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । 
माध्वीनेः संत्वोषधीः | मधु नक्तमुतोषसी मधुमत्पाथिबं रज: । 


(१३) 


मधुद्यौरस्तु नः पिता । मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः | 
माध्वीर्गावो भवन्तु नः: | 
सवौंषधिसमुत्पन्नं पीयूषसदुशं मधु । 
स्नानार्थ ते प्रयच्छामि गृहाण परमेश्वर [| 
श्रीसिद्धिविनायकाय नमः | मधुस्नानं समर्पयामि । शुद्धोदकस्नानं 
समर्पयामि | (प्रथम मध व मागाहून पाणी घालावे.) 
शर्करास्नान--3ॐॐ स्वादु: पवस्व दिव्याय जन्मने स्वादुरिद्राय 
सुहवोतुनाम्ने । स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुमाँ 
अदाभ्यः |l 
इक्षुदंडसमुद्‌भूतदिव्यशकरया हरिम्‌ । 
स्नापयामि सदा भक्त्या प्रीतो भव सुरेशवर || 
श्री सिद्धिविनायकाय नमः शर्करास्नानं uua | 
शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि || 
सुगं धिद्रव्यसं मिश्रं de सह हरिद्रया | 
दिव्यं सुरभि पुष्पोत्थं गृहाणोद्व्तनं विभो ॥ 
श्री सिद्धिविनायकाय नम: p मांगलिकस्नानं समर्पयामि (देवाला 
दूवाकरुराने सुगंधी द्रव्य, अत्तर वगेरे वाहून ऊन पाण्याने स्नान 
घालावे. ऊन पाणी घालताना पुढील मंत्र म्हणावा.) 
नानातीर्थाद्हृतं यत्नात्तोयमुऽणं मया कृतम्‌ । 
मंगलं गात्र सुखदं स्नानार्थे देव गृह्यताम्‌ ॥ 
गंधोदकस्नानः--ॐ गंधद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करोषिणीम्‌ | 
ईश्वरो सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ 
कर्पृरेलास मायुक्तं सुगं धिद्रव्यसंयुतम्‌ | 
गंधोदकस्तानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि i 
.(संध्येच्या पळोत पाणी व गंध घालून ते पाणी दूर्वाकुराने वाहावे, 
नंतर साधे पाणो घालावे ) 


(१४) 


श्रीसिद्धिविनायकाय नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्मं दुर्वांकुर 
समर्पयामि | हरिद्रा कुंकुमं समर्पयामि । (हे मंत्र म्हणून गणपतीला 
गंघ, अक्षता, फूल व दूर्वाकुर वाहावे.) 

श्रीसिद्धिविनायकाय नमः at समर्पयामि । दोपं दर्शयामि । 
नेवेद्यार्थे पंचामृतशेष dae समर्पयामि (वरील मंत्र म्हणून 
उदबत्ती निरांजन ओवाळावे. नंतर पंचामृताच्या वाटीभोवती 
पाणी फिरवावे व नंतर नेवेद्य दाखवावा.) 

ॐ प्राणाय स्वाहा | ॐ अपानाय स्वाहा | ॐ व्यानाय स्वाहा । 
ॐ उदानाय स्वाहा । ॐ समानाय स्वाहा | ॐ ब्रह्मणे स्वाहा | 
उत्तरापोशनं हस्तमुखभ्रक्षालनं समर्पयामि enn] पूगीफलं 
तांबूल सुवर्णेनिष्क्रयदक्षिणां समर्पयामि | श्रीसिद्धिविनायक 
देवताभ्यो नमः । गंधपुष्पं समर्पयामि | नमस्करोमि (प्रत्येक संत्र 
म्हणून पाणो सोडावे. विड्याच्या दोन पानांवर पेसा सुपारी ठेवून 
त्यावर पाणी सोडावे. नंतर मंत्रपुष्प म्हणावे व दूर्वा फुले वाहावी 

अनेन कृतपूजनेन तेन श्रीसिद्धिविनायक देवताः प्रीयन्ताम्‌ | 
उत्तरे निर्माल्यं विसृज्य अभिषेकं कुर्यात्‌ | 

(असे म्हणून पूर्वी वाहिलेली दूर्वा फुले काढून उत्तरेकडे ठेवावी 
आणि महाभिषेकाला श्रोसूक्ताने किवा पुरुषसूक्ताने सुरवात करावी 

१) श्रीसूक्तं अगर पुरुष सूक्त 

२) गणपति अथवेशीर्ष २१ वेळा म्हणावे 


३) गणपतिस्तोत्रही म्हणावे. प्रणम्य शिरसा देवं . . . गणेशस्य 
प्रसादतः 


बलाय श्रियें यशसेन्नाद्याय ॐ भूर्भूवः स्वः अमृताभिषेकोऽस्तु | 
शांतिः पुष्टिस्तुष्टिरचास्तु (असे म्हणून गणपतीवर पाणी शिंपडावे) 
, थोसिद्धिविनायक देवताभ्यो नमः | अभिषेकस्वानं «adu 
शुद्धोदकस्नानस्‌ समर्पयामि | अनन्तरं शंखोदकस्नानं कृत्वा अभ्यं- 


(१५) 


गस्नानं कुर्यात्‌ । कारमोररागरुकस्तुरीकर्पूरमळयान्वितं sudes मया 
दत्त स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ | मांगलिकस्नानं उष्णोदकस्नानं कुर्यात्‌ 
(नंतर शंखातीळ पाणी दुर्वाकुरांनी शिंपडावे नंतर सुवासिक do 
अत्तर दूर्वाकुरांनो ळावावे. नंतर गरम पाणी दुर्वांकरांनी शिंपडावे) 
वस्त्र:-रक्‍तवस्त्रायुगं देव STE सुमंगलम्‌ | 
सवंश्रद ग्रहाणेदं लंबोदर हरात्मज i 
(असे म्हणून कापसाचे किंवा प्रत्यक्ष वस्त्र वाहावे. ) 
खानवे-रजतं ब्रह्मसूत्रं च कांचनं चोत्तरीयकं | विनायक 
नमस्तेस्तु गृहाण सुरवंदितम्‌ ॥ श्री सिद्धिविनायकाय नमः । 
असे म्हणून जानवे अर्पण करावे. 
चंदन-श्रीखंडचन्दनं दिव्यं tered सुमनोहरम्‌ | 
विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीसिद्धिविनायकाय नमः चंदनं समर्पयामि | (वरील मंत्रांनी 
गंध लावावे.) 
अक्षता:- अक्षतास्तंडूला: YH: कुंकुमेन विराजिता | 
मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्‍वर ॥ 
श्रीसिद्धिविनायकाय नमः। अक्षतान्‌ समर्पयामि (वरील मंत्रांनी 
अक्षता वाहाव्या. ) 
हळदः-हरिद्रा स्वणवर्णाभा सवंसोभाग्यदायिनी i 
सर्वालंकार मुख्यादि देवि त्वं प्रतिगृह्यताम्‌ | 
श्रीसिद्धिविनायकाय नमः हरिद्रां समर्पयामि (ate मंत्राने 
हळद वाहावी.) 
कुकूः-हरिद्राचूणंसंयुक्‍तं 521 कामदायकम्‌ | 
वस्चाळकरण सर्व देवि cp प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीसिद्धिविनायकाय नमः कुंकुमं समर्पयामि | (वरील मंत्राने . 
कुकू वाहावे.) 


KX, 


(१६) 


काजळ कज्जलं कामदं रम्यं कामिनीकामसंभवम्‌ । नेत्रयोः 
भूषणार्थाय कज्जलं प्रतिगृह्यताम्‌ || 
श्रीदेव्ये नमः कज्जलं समर्पयामि (एका विड्याच्या पानावर 
पुसट तुपाचे बोट लावून ते पान समईच्या ज्योतोवर धरावे वजे 
काजळ मिळेल ते देवाला वाहावे.) 
शेंदूर--उदितारुणसंकाशं जपाकुसुमसन्निभम्‌ | 
सीमन्तभूषणार्थाय fagt प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीदेव्ये नमः fast समर्पयामि (वरोल मंत्राने देवाला 
शेंदूर वाहावा.) 
परिमल द्रव्ये--ज्योत्स्तापते नमस्तुभ्यं नमस्ते विश्वरूपिणे | 
नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि (असे म्हणून अगजा, अष्ट- 
गंध वगेरे सुगंधी द्रव्ये अर्पण करावी.) 
पुष्पे--माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वे प्रभो | 
मया हृतानि पूजाथं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीसिद्विविनायकाय नमः । विविधपुष्पाणि समर्पयामि i 
(ade मंत्रांनी फुले अर्पण करावीत.) 
दुर्वा - गणपतीला २१ दूर्वा वाहण्याची पद्धत आहे. खालील 
प्रत्येक नांव उच्चारून दोन दोन दूर्वा वाहाव्या व राहिलेली शेवटो 


एक वाहवी. 
१) गणाधिपाय नमः २) उमापुत्राय नमः ३) अघनाशनाय नमः 


Y) एकदंताय नमः ५) इभवक्त्राय नमः ६) मूषकवाहनाय नमः 
७) विनायकाय नमः ८) ईशपुत्राय नमः ९) सर्वेसिद्धिप्रदायकाय 
नमः १०) कुमारगुरवे नमः ११) श्रीसिद्धिविनायकाय नमः 
एवं दूर्वाकुरान्‌ समर्पयामि | 
धूप - वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढथो गंध उत्तमः । 
आधेयः सवंदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


(१७) 


श्रीसिद्धिविनायकाय नमः धूषं समरपेप्रामि। (देवाला उदबत्ती, 
धूप दाखवावा.) 
दीप--आज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्विना योजितं मया | 
दीपं गृहाण देवेश ममाज्ञानं निवारय di 
श्रीसिद्धिविनायकाय नमः दीपं दश॑यामि ( देवाला तुपातील 
फुलवात नी रांजनात ठेवलेली असेल त्या नीरांजनाने ओवाळावे.) 
नेवेद्य--नेवेद्यं गृह्यतां देव भक्ति मे ह्यचलां Fel 
ईप्सितं मे वरं देहि परत्रे च परां गतिम्‌ ॥ 
शक राखंडखायानि दधिक्षीरघृतानि च । 
आहारं भक्ष्यभोज्यं च नेवेद्य प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीसिद्धिविनायकाय aa: नेवेद्यं समर्पयामि (देवाला गूळ- 
खोबरे, मोदक, पंचखाद्य, दूध वगेरे aida एखादी नेवेद्यास 
ठेवावी.) - 
३% प्राणाय स्वाहा | 9^ अपानाय स्वाहा | 3% व्यानाय स्वाहा | 
3३% उदानाय स्वाहा । ॐ समानाय स्वाहा | ॐ ब्रह्मणे स्वाहा । 
(या मंत्राने नेवेद्य दाखवावा पुन्हा वरीलप्रमाणे मंत्र म्हणून 
पुन्हा नेवेद्य दाखवावा.) 
उत्तरापोशनं समर्पयामि । हस्तमुख प्रश्नालनं समर्पयामि | करो- 
दृतेनाथे चंदनं समर्पयामि (प्रत्येक मंत्र म्हणून संध्येच्या पळोने 
ताम्हनात पाणी सोडावे व अनामिकेने गंध लावावे. ) 
तांबूल--पूगोफलं महहिव्यं नागवल्या दले्यूतम्‌ | 
कर्पूरेलासमायुक्तं das प्रतिगृह्यताम्‌ | 
श्रीसिद्धिविनायकाय नमः तांबूलं समर्पयामि | 


(विड्याच्या दोन पानावर सुपारी व पेसा ठेवून त्यावर उदक 
सोडावे. ) 
२ 


(१८) 


:-फलेन फलितं wd त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ | 
तस्मात्‌ फलप्रदानेन सफलाःस्युम नो रथाः ॥ 
श्रीसिद्धिविनायकाय नमः विविधफलानि नारीकेलफलं च 

समपेयामि, नमस्करोमि, (असे म्हणून देवापुढे नारळ कुक लावन | 
ठेवावा, व केळे, पेरू, डाळिब वगरे असतील ती फळे ठेवावी व 
त्यावर पाणी सोडावे. ) 
महानीरांजन - कर्पूर निर्मितं रम्यं स्वर्ण पात्रे निदेशितम्‌ । 
नीरांजनं गृहाणेदं चंद्रकान्तिहरं प्रभो | 
श्रीसिद्धिविनायकाय नमः महानीरांजनदीपं समर्पयामि | 
(वरील मंत्रांनी नीरांजन ओवाळावे.) 
कापुर-कर्प्रगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेंद्रहारम्‌ । 
सदा वसंतं हृदयारविदे भवं भवानीसहितं नमामि ॥ 
श्रीसिद्धिविनायकाय नमः कर्प्रातिक्यदीपं समपेयामि | 
नमस्करोमि | (देवाला कापूर लावून ओवाळावे. नमस्कार 
करावा.) या वेळी आरत्या म्हणाव्यात. 
१) सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता...संकष्टो पावावे निर्वाणो रक्षावे 
२) लवथवती विक्राळा... ...रघृकुलतिलक रामदासा अंतरी 
३) दुरगेदुघंट हारी ... नरहरि तल्लीन झाला पदपंकज लेशा 
प्रदक्षिणा — यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च | 
तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे qa || 
श्रीसिद्धिविनायकाय नमः प्रदक्षिणाम्‌ समर्पयामि । 
( आपल्याभोवती उजवीकडून डावीकडे वाटोळे फिरावे. ) 
नमस्कार : - नमः सवंहितार्थाय जगदाधारहेतवे । 
साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः || 
श्रीसिद्विविनायकाय aa: | नमस्कारं समर्पयामि। (देवाला 
साष्टांग नमस्कार घालावा.) 


"Ue EN 


4 
a 


P 


(१९) 


पुष्पांजलि -- पुढीलमंत्राने गंधाक्षतासंह ओंजळीत फुले घेऊन 
देवाचे चरणावर अर्पण करावीत. 

S^ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | 
तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र qd साध्याः सन्ति देवाः | 

नमस्ते विघ्नसंहत्रं नमस्ते ईप्सितप्रद | 

नमस्ते देवदेवेश नमस्ते गणनायक ॥ 

श्रोसिद्धिविनायकाय नमः । पुष्पांजलि समर्पयामि । 
यानंतर राष्ट्रोय प्रार्थना म्हणावी. 

3 यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | dg 
नाक महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा: | ॐ राजा- 
धिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं बेश्रवणाय कुर्महे | स मे कामान्‌ 
कामकामाय मह्यं BAA वेश्रवणो ददातु | कुबेराय वैश्रवणाया 
महाराजाय नमः | ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं 
पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समंतपर्यायी स्यात्‌ 
सारवंभौमः सार्वायुष आन्तादापरार्धात्‌ पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताया 
एकराळिति । तदप्येष इलोकोभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्त- 
स्यावसन्‌ गृहे | आविक्षितस्य कामप्रविशवेदेवाः सभासद इति | 
तीर्थप्राशन :- 

अकालमृत्यु हरणं सर्वव्याधिविनाशनम्‌ | 
देवपादोदक तीर्थ जठरे धारयाम्यहम्‌ |i 

अनेन यथाज्ञानेन, यथामिलितोपचारेः कृतपूजनेन श्रीभगवान्‌ 
श्रीसिद्धिविनायकमहागणपतिः प्रीयताम्‌ ॥ 

श्रीगजाननार्पे THE, | 
येणेप्रमाणे गणेशपुजाविधि समाप्त झाला. 


(२०) 


SMITA उत्तरपूजा 

कुलाचाराप्रमाणे ज्या दिवशी श्रीगणपतीचे विसर्जन करावयाचे 
असते त्यावेळी करावयाच्या उत्तरपूजेचा विधि.) 

दुपारी भोजनानंतर पुन्हा स्नान करून, सोवळे नेसुन पाटावर 
बसून आचमन करावे व पुढील संकल्प करावा. 

अद्येत्या दिपूर्वोच्चरित एवंगुणविशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य- 
तिथौ मम आत्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्त्यथे श्रीपाथिवमहा 
गणपतिदेवताप्रीत्यर्थ पंचोपचारेः उत्तरपूजनं करिष्ये | असे म्हणून 
उदक सोडावे. नंतर गंध, पुष्प, धूप, दीप नेवेद्य हें उपचार quis 
पूजाप्रयोगात सांगितलेल्या मंत्रांनी अपण करावेत. उदा. 

श्रीपाथिवमहागणपतये नम: ¦} विलेपनाथें चंदनं समर्पयामि | 

श्रीपार्थिवमहागणपतये नमः | पूजार्थे पुष्पाणि समर्पयामि | 

श्री पाथिवमहागणपतये नमः धूपं समर्पयामि | 

श्रोपाथिवमहागणपतये नमः। दोषं समर्पयामि i 

श्रोपाथिवमहागणपतये नमः । नेवेद्यार्थे खाद्यनेवेद्यं समर्पयामि 

नंतर विडा, दक्षिणा, फळ ठेवावे. आरती मंत्रपुष्प, दू्वांसमपण 
इ. झाल्यावर प्राथना करावी शेवटी अनेन यथाज्ञानेतन यथा 
मिलितोपचारेः कृतउत्तरपुजनेन भगवान्‌ श्रीपार्थिवमहागणपतिः 
प्रीयताम्‌ । असे म्हणून उदक सोडावे. 

कुटुंबातील सर्वांनी गणपतीला गंध-फूल दूर्वा वहाव्यात. नम- 
स्कार करावा. देवाचो विशेष प्रार्थना हात जोडून करावी. ती 
अशो “ देवा गणराय! । आपलो पूजा कशो करावो, कोणता 
उपचार तेव्हा कक्षा करावा हे मला समजत नाही. मी आपले 
चरणांचा दास आहे. जे अधिक उणे झाले असेल ते पूर्ण करून 


(२१) 


च्या. माझे हातून माझ्या मुलाबाळांचे हातून घडलेल्या अपरा- 
घांची क्षमा करून माझे सहपरिवार रक्षण करावे. मी सवेस्वी 
आपला दास आहे. माझ्या संकटांचा परिहार करून माझ्या 
उद्योगधंद्यातील भासणाऱ्या अडचणी दूर करून त्यात मला यश 
लाभ व्हावा, आणि प्रतिवर्षी असेच आनंदाने येऊन आमचे हातून 
सेवा करून घ्यावी. अविक काय सांगू ? माझा ' सर्वभाव आपण 
जाणता आहा. कृपादु--ट ठेवा हीच प्रार्थना ! “ मंगलमूति 
मोरया । अशी गर्जना करावी. नंतर पुढील मंत्रांनी देवावर 
विसर्जनाच्या अक्षता वाहाव्या. तो मंत्र असा 
यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय पार्थिवीम्‌ | 
इष्टका मप्रसिद्धचर्थं पुनरागमनाय च ॥ 
अक्षता घातल्यावर मूति जरा सरकवावी. नंतर इष्टमित्र, 
कुटुंबीय मंडळीसह ती मूति जलाशय, नदी, समुद्र इत्यादि पवित्र 
स्थळी पोहोचवावी. जाताना देवाबरोबर दही-भात, पोहे इ. 
शिदोरी म्हणून देण्याचा प्रघात आहे. घरी परत आल्यावर 
“ सुखहर्ता दुःखहर्ता ^ ही आरती म्हणावी. पूजा आपण स्वतःच 
केली असेल तर देवापुढील विडा दक्षिणा ब्राह्मणाला द्यावी. 
किवा सत्कार्यार्थ अर्पण करावी. 
इति पूजाविधिः समाप्तः | 


——M9—— 


(रर) 


संध्याकाळी करावयाची धूपारती 


संध्याकाळी दिवे लावल्यानंतर गणपतीची पूजा करावी. स्नानादि 
कमे करावी. सोवळे नेसावे.अ[चमन करून मागे सांगितल्या प्रमाणे 
२४ नावांचा उच्चार करावा. “| अद्येत्यादि पूर्वोच्चरित वर्तमान 
एवंगुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ मम आत्मनः श्रुति" 
स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थ श्रीसिद्धिविनायक देवताप्रीत्यर्थं 
सायंकाले THA: पूजनमहं करिष्ये” असे म्हणून पाणी सोडावे 
आणि मग गंधपूजा करण्यास सुरवात करावो, मागे सांगितल्या- 
प्रमाणे पूजाविधि करावा. 
श्रीसिद्धिविनायक देवताभ्यो नमः विलेपनार्थं चंदनं समपंयामि 
(गंध लावावे) 


श्रीसिद्विविनायक देवताभ्यो नमः पुष्पाणि समर्पयामि (फुले 
वाहावोत) श्रीसिद्धिविनायक देवताभ्यो नमः धूपं समर्पयामि 
(उदबत्ती ओवाळावी) श्रीसिद्धिविनायक देत्रताभ्यो नमः दोप 
समर्पयामि (निरांजन ओवाळावे) श्रीसिद्धिविनायक देवताभ्योनमः 
नेवेद्यं समपेयामि (नेवेद्य दाखवावा) 

एवढे झाले की गणपतीला आरतो ओवाळावी. प्रदक्षिणा 
घालावी. (स्वतः भोवती) नमस्कार करावा व हातात फुले घेऊन 
ती शुद्ध अन्तःकरणाने गणपतीला वाहावीत. 


गणपतीची आरती 


सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची । नुरवी पुरवी प्रेम mr 
जयाची। सर्वांगी सूंदर,उटिशेंदुराचो कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची 
जयदेव जयदेव जय मंगलमूर्ति दर्शनमात्रे मनःकामना पुरती ॥ ध्रु ॥ 


काह m^ 


(२३) 


रत्नखचित फरा तुज गोरीकुमरा | चंदनाची उटि कुंकुमकेशरा 
| x मुगुट शोभतो बरा । IATA नुपुरे चरणी घागरिया 

॥ जय || लंबोदर पितांबर फणिवरबंधना | सरळ सोंड वक्रतुंड 

त्रिनयना | दास रामाचा वाट पाहे सदना संकष्टी पावावे निर्वाणी 
. रक्षावे सुरवरवंदना | जयदेव जयदेव जय मंगलमू ति । दर्शनमात्रे 
मनःकामना पुरती ॥ ३॥ 


गणपतीची आरती _ 


नाना परिमल दूर्वा शेंदुर शमिपत्रे । लाडू मोदक अन्ने परि 
पुरित पात्रे ऐसे पूजन केल्या बोजाक्षरमंत्रे । सष्टहि सिद्धि नवनिधि 
देसी क्षणमात्रे | १ || जयदेव जयदेव जयमंगलमूति । तुझे गुण 
वर्णाया मज कची स्फूर्ति ॥ जय० ॥ धु. ॥ तुझे ध्यान निरंतर जे 
कोणी करिती | त्यांची सकलही पापे विघ्नेही हरती | वाजी वारण 
शिबिका सेवक सुत युवती | सर्वेहि पावुनि अंती भवसागर तरतो। 
जयदेव ० || २॥ शरणांगत सर्वस्वे भजती तव चरणी । कीति 
तयांचो राहे जोवरि-शशि-तरणी । त्रेलोक्यी ते विजयी अद्भुत 
हे करणी | गोसावोनंदन रत न!मस्मरणी | जयदेव जय ॥ ३ || 


महागणपतिस्तोत्रम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः॥ योगं योगविदां विधूत विविधव्यासंगशुद्धा- 
शयभ्रादुर्भूतसुधारसप्रसुमर घ्यानास्पदाध्यासिनाम्‌ | आनन्दप्लवमा- 
नबोधमधुरामोदच्छटामेदुरं d भूमानमुपास्महे परिणतं दंतावलाः 
स्यात्मना || १ ॥ तारत्रीपरशक्तिकामवसुधारूपानुगं यं विदुस्तस्मे 
स्तात्प्रणतिगंणाक्षिपतये यो रागिणाभ्यर्थ्यंते | आमंत्र्य प्रथमं वरेति 


(२४) 


वरदेत्यातंन सर्वे जनं स्वामिन्मे वशमानयेति सततं स्वाहादिभिः 


पूजितः. ॥ i) कल्लोलांचलचुंवितांबुदतता विक्षूद्रवांभोनिधी द्वीपे 


रत्नमये सुरद्रुमवनामोदेकमेदस्विनि । मूले कल्पतरोरमहामणिमये 
पीठेऽक्षरांभोरुहे' west कलितत्रिकोणरचना सत्कणिकेऽमुं भजे. 
॥ ३॥ 'चंक्रप्रास रसालकामुकगदासद्वीजपुर हिजब्री ह्यग्रोत्पलपाश- 
पंकजकरं शुण्डाग्रजाग्रद्घटम्‌ | आरिलिष्टं प्रियया सरोजकरया 
रत्नस्फुरद्भूषया माणिक्प्रतिमंमहागणपति विञवेशमाशास्महे॥४॥ 
दानांभः परिमेदुरप्रसमख्यालंविरोलवभूर्त्सिदुराइण गण्डमण्डल- 
युगव्याजात्प्रशस्तिद्वयम्‌ ।त्रैलोक्येष्टविधानद्ण सुभगं यः पद्मरागोपम 
धत्ते स त्रियंमातनोतुं सततं देवो गणानां पति:!!५॥भ्राम्यन्मंदरघणे 
नापरवशक्षो राब्िबोचिच्छटासच्छाथाइचलचामख्यतिकर श्रीगव- 
wer: दिवकांताघनसारचंदनरसासाराः श्रयतां मसः स्वच्छंद- 
प्रसर प्रलिप्तविवतो हेरंवदंतत्विषः || ६ ॥ मुक्ता जालकरंबितप्रवि- 
कसन्माणिकयएुंजच्छटाकांताः कंबुकदंद चूंबितवना भोगप्रवालोपमाः॥ 
ज्योत्स्तापुरतरंगमंथरत्संघ्यवयस्याङ्चिरं हेरंबस्य जयंति दंत- 
किरणाकोर्णाः शरीरत्विषः | ७ ॥ शुण्डाग्राकलितेन हेमकलशेना- 
वजितेन क्षरन्नानारत्नचयेन साघकजनान्संभावयन्‌ कोटिशः । 
दानामोदविनोदशळूब्ध मधूपप्रोत्सा रणाविभं वत्कर्णादोलन खेलनो 
विजयते देवो गणग्रामणीः: ॥ ८ || हेरंबं प्रणमामि यस्य पुरतः 
शांडिल्यमुळे श्रिया बि भ्रत्यांबुरुहे wu मधुंरिपुस्ते शंखचके Wed! 
व्यग्रोघस्य तले सहाद्रिसुतया शंभुस्तथा दक्षिणे farm: परशु 


त्रिशळमितया देव्या धरण्या सह ॥ ९॥ पर्चात्पिप्पलमाश्चितो | 


रतिषतिदेवस्य cute बिभ्रत्यासममक्षवं धनुरिषून्पौष्पान्वहुन्पच 
| वामे चक्रगदाधरःस *गवान्क्रोडप्रियंगोस्तळं हस्तोद्यच्छूकशा- 


लिमंजरिकया देव्या धरण्या सह ॥ १०॥ षट्कोणाञ्रिषु षट्सु. 


E. २५) 


षड्गजमुखाः पाशांकुशाभीवरान्बिभ्राणाः प्रमदासखाः पृथुमहा- 
शोणारमपृंजत्विषः । आमोदः पुरतः प्रमोदमुर्मुखौ तं चाभितो 
gia: पञ्चात्पाइर्वगतोऽस्य विघ्न इति यो यो.विध्नक्तेति च 
॥ ११॥ आमोदादिगणेश्वरप्रियतमास्तत्रेव नित्यं स्थिताः काता- 
₹्लेषरसज्ञमंथरदुशःसिडिःसमृद्धिस्ततः (p कांतिर्या मदनावतीत्यपि 
तथा कल्पेषु या गीयते सान्या यापि मदद्रवा तदपरा द्राविण्यमूः 
पूजिताः || १२॥ अशिलष्टो वसु घेत्यथो वसुमती ताभ्यां सितालो- 
हितौ add वभु पाश्वंयोविळसतस्तौ शंखपद्मौ निधी | अंगान्यन्वथ 
मातरश्च परितः शक्रादयोऽड्जाश्चयास्तद्वाह्ये कुलिशादयः परिपत- 
त्क्रालानलज्योतिषः ॥ १३ ॥ इत्थं विष्णृशिवादिसत्त्वतनवे श्रीवक्र- 
asia हुंकाराक्षिप्तसमस्तदेत्यपृतनाव्राताय .दीप्तत्विषे p आनंदै- 
करसावबोधलहरीविध्वस्तसर्वोर्मये सवत्र प्रथमानमुरध-महसे तस्मे 
परस्मे नमः ॥ १४॥ सेवाहेवाकिदेवासुरनरनिकरस्फारकोटीर- 
कोटिक़ा टिव्याटीकमानद्ुमणिसममणि  श्रेणिभावेनिकानाम्‌ । 
रजन्नी राजनश्रोसखच रणखद्योतविद्योतमानः श्रेयः स्थेयः स 
aman विमलदृशो बन्धुरं सिंधुरास्यः ॥ १५॥ एतेन प्रगट- 
रहस्यम त्रमालागर्भेण स्फुटतरसंविदा स्तवेन । यः स्तोति प्रचुरतर 
महागणेश तस्येयं भवति वंशवदा त्रिलोकी || १६॥ 


सङकष्टनाशनगणेशस्तोत्रम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः || नारद उवाच । प्रणम्य शिरसा देवं गौरी- 
पुत्रं विनायकम्‌ । भक्तावासं स्मरेन्नित्यमायुःका मार्थसिद्धये ।।१॥ 
प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकम्‌ । तृतीयं कृष्णरपिगाक्षं गजवक्त्रं 
चतुर्थकम्‌ ॥ २॥ लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च । सप्तम 
विध्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम्‌ ॥३॥ नवमं भालचंद्र च दशमं 


(२६) 


तु विनायकम्‌ । एकादशं गणर्पात द्वादशं तु गजाननम्‌ ॥ Y || 
द्वादशेतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः। न च विघ्नभयं तस्य 
सर्वसिद्धिकरं प्रभो ॥ ५॥ विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते 
घनम्‌ । पुत्रार्थो लभते पुत्रान्मोक्षार्थी लभते गतिम्‌ ॥ ६॥ जपेद्‌- 
गणपतिः स्तोत्रं षड़भिर्मासेः फलं sia । संवत्सरेण सिद्धि च 
लभते नात्र संशय: | ७॥ अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यशच लिखित्वा यः 
समपंयेत्‌ | तस्य विद्या भवेत्सर्वा गणेशस्य प्रसादतः || ८ ॥ 


gaat महती 

ae प्रार्थनेवरून भगवान श्रीगजाननाने अनलासुर 
नावाच्या देत्याला भक्षण केले. त्यामुळे देवाच्या अंगाचा दाह होऊ 
लागला. थंडपणासाठ़ी ऋषींनो, इंद्रादि देवांनी अनेक शोतोपचार 
HS तरी दाह शमन होईना. नंतर सहज अमृतमयोी दुर्वाकूर देवाचे 
मस्तकावर ठेवला. त्याबरोबर दाह थोडा कमी झाला. दाह शांत 

eile हजारो ऋषींनी दूर्वाचे भारे आणून देवाचे मस्तकावर 

ले त्याबरोबर दाह शांत झाला. श्रीगजाननाला स्वास्थ्य लाभले. 
तेव्हापासून श्रीगजाननाला दूर्वा प्रिय झाली. याकरिता गणेश 
पूजेत एक तरी दूर्वा असावी. “ एका वा एकविशतिः” स्वच्छ 
धुवून निवडून प्रत्येक east ३, ५, किवा ७ दूर्वापत्रे असावी. 
“ विना दुर्वाकुरेः पूजा कलं केनापि नाप्यते ” दूर्वा नसेल तर 
शमीपत्र वहावे. (गणेशपुराण) 


(०-७) 


विनायकी व संकष्टी चतुर्थीं 


da शुद्ध चतुर्थी 
चेत्र शुद्ध चतुर्थीस “ नुकेसरी ” चतुर्थी असे म्हणतात. याचे 
कारण मत्स्य व गणेंश भागवतात सांगितले आहे. 
चेत्र वेद्य चतुर्थो 
चेत्र वद्य चतुर्थीस “ वसंत चतुर्थी ” म्हणतात, या चतुर्थीस 
शमीक ऋषीचा मुलगा जो वसंत ह्याने वसंत ऋृतूतील पुष्पे व 
सवेत दूर्वा यांनी श्रोगणेशाची चंद्रोदयी पुजा केली. गणेश त्याला 
प्रसन्न होऊन त्याने तुझ्या नांवाची चतुर्थी होवो असा त्याला वर 
दिला. त्याची इच्छा परिपूर्ण केली. असे मेरुकल्पाच्या तृतीय 
स्तंभकात वर्णिले आहे. 
बैशाख शुद्ध चतुर्थो 
वेशाख शुद्ध चतुर्थी ' परञुवाह्‌ ' चतुर्थी म्हणतात. जमदग्नीस 
सहस्नार्जुनाने त्रास देऊन कामधेनु नेल्याचे समजल्थावरून भागेव- 
रामास राग आला. भार्गवरामीने मयू रपुरी येऊन तपरचर्या केली. 
नंतर श्रीगणेश प्रसन्न होऊन भार्गवरामास आपल्या हातातील 
परशु देऊन त्यास अनेक आशीर्वाद देऊन म्हणाले की हे भार्गवरामा 
या चतुर्थोस लोक '' परशुवाह चतुर्थी ” असे म्हणतील व तुलाही 
रोक “परशुराम ^ असे म्हणतील. 
a 
ame वद्य चतुर्थी 


वैशाख वद्य चतुर्थीस ' दाशरथी ' चतुर्थी असे म्हणतात. याचे 
कारण रावणापासून आपणांला यश यावे व सीता बंदिवासांतून 


(२८) 


सुटावी याकरिता सागरतीरी श्रीरामचंद्राने तप केले व कुष्मांडाची 
मुळे श्रीगणेशाला अर्पण केली. ar मुळातूनच गणपति उत्पन्न 
होऊन त्याने श्रीरामचंद्रास यश येईल असा वर दिला व ह्या 
चतुर्थीस AAA चतुर्थी असे लोक म्हणतील असे म्हणाले. कुष्मांड 
मुळांतून मी निर्माण झालो या करता या चतुर्थीस “ कुष्मांडी 
चतुर्थो असे पण म्हणतील 


ज्येष्ठ शुद्ध चतुर्थो 
ज्येष्ठ शुद्ध चतुर्थीस “ज्येष्ठराज चतुर्थी” असे म्हणतात. तिचे 
महत्त्व ` मेरुकल्पा'च्या तृतीय स्तबकातील दुसऱ्या अध्यायात 
फार मोठे सांगितले आहे 
ज्येष्ठ वद्य चतुर्थो 


ज्येष्ठ वद्य चतुर्थीस “ कोकिला ” चतुर्थी असे म्हणतात. दक्ष 
यज्ञात सतीने शिवाचो निदा ऐकल्यावर देह विसजंन केला. नंतर 
कोकिलेचा वेष धारण करून ज्येष्ठ वद्य चतुर्थीचे ब्रत केले. तेव्हा 
या दिवशी श्रीगणेशाने चंद्रोदयो प्रसन्न होऊन तिला . आशीर्वाद 
दिला की तुझा महिमा कोकिळा रूपाने फार वंदनीय होईल. 
आषाढ शुद्ध चतुर्थी. 
आषाढ शुद्ध चतुर्थीस “ शयनाख्या ^ चतुर्थी असे म्हणतात. 
असे श्रीगणेश भागवतात सांगितले आहे. हिचा कथाभाग असा 
आहे को, या चतुर्थोस मध्याह्वक़ाली अंदोल्यावर भगवान्‌ आपल्या 
सवं स्त्रियांसह शयन करतात. निद्रिस्त असतांनाच ब्रह्मादिक 
देवांनी त्यांची संपूण पूजा केली. तेव्हां श्रीगणेश प्रसन्न झाले. व 
म्हणाले की, आषाढ शुद्ध चदुर्थीस मध्याह्लकाली माझी पूजा 
करून जो कोणी मला अंदोल्यात घालून भक्तीने निजवील व भी 


(२९) 


निद्रिस्त असता माझी पूजा वगेरे समारंभ जो करील त्याला 
अक्षय्य सुख व संपत्ति व अंती स्वानंदभूवनास नेईन. 


आषाढ वद्य चतुर्थो 


आषाढ वद्य चतुर्थोस “ पार्वतीवरदा '' चलुर्थी म्हणतात. याचो 
कथा रुद्रयामल ग्रंथातील Wada आहे. पार्वतीच्या पोटी 
अवतार घेऊन गणपतीने सरस्वतीशी लग्न लावले व नंतर 
पार्वतीने आपला मुलगा हा मंगलमूर्ति आहे हे जाणून आषाढ 
शुद्ध चतुर्थी चे शयनाद्रताख्य ब्रत सुरू केळे. 
श्रावण शुद्ध चतुर्थो 
श्रावण शुद्ध चलुर्थीस “प्रबोधिनी ” चतुर्थो म्हणतात. मंगल 
मूर्ति झोपाळ्यावर झोपले असता सर्व देवांनी आपणांस सिंधु 
देत्याने फार त्रास दिला म्हणुन इक्षु सागरी भगवान्‌ निद्रिस्त 
असताना प्रार्थना केली. पण सर्वसाक्षी श्रीगणेश श्रावण शुद्ध 
चतुर्थीस मध्याह्वकाळी उठून aa देवांना म्हणाले की हे देवही 
मी गौरीचा मुलगा मयुरेश्वर होऊन सिंधु दैत्यास मारीन. 
भाद्रपद शुद्ध चतुर्थास माझा अवतार होईल, काळजी करू नये असे 
प्रबोधन केले. म्हणून या agate प्रबोधिनी चतुर्थी म्हणतात. 
श्रावण वद्य चतुर्थी 
पांडवाचे राज्य गेल्यानंतर वनवास प्राप्त झाल्यावर पुन्हा 
राज्यपद व वैभव प्राप्त होण्याकरता श्रीकृष्णांनी धर्मराजाला 
श्रावणमास कृष्णपक्षातील “ संकटनाविानो ” हे चतुर्थीचे ब्रत 
स्त्रीसहित करण्यास सांगितले व त्या योगाने धर्मराजास गतवेभव 
पुन्हा प्राप्त झाले. म्हणून या चतुर्थीस “ संकटनाशिनी ” असे 
म्हणतात. 


(३०) 


भाद्रपद शुद्ध uai E 
भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीचे नामाभिधान “| वरद चतुर्थी” असे आहे. 
श्रीगणेशाने सर्व देवांस बंदीतून सोडवून सर्वास तुमच्या कार्यात 
विघ्ने येणार नाहीत असा वर दिला. ब्रह्मा विष्णू महेशादि देवांनी 
गणेशजन्मतिथीचे उपोषण केलें व गणेशाचो पार्थिवमूति करून 
पूजन केले. गणेशांनी त्यांची भक्ति जाणून प्रत्यक्ष प्रकट होऊन 
अनेक वर दिले म्हणून शुक्ल चतुर्थीस “ वरद चतुर्थी असे लोक 
म्हणोत हा आशीर्वाद दिला. 


भाद्रपद वद्य चतुर्थी 
भाद्रपद कृष्ण चतुर्थीस “' अन्नपूर्णा चतुर्थी ” असे 
अन्नपुर्णेने आपल्यास पार्वतीने शापित केले सबब विनायकाचे 
ब्रत करून मदतीस यावे याकरता वद्य चतुर्थी केली. तेव्हा वद्य 
चतुर्थीस गणनाथ प्रसन्न होऊन तु जगद्वंद्य व मला प्रिय अशो 
होशील असे सांगून आजपासून या चतुर्थीस “ अन्नपूर्णा चतुर्थी 
असें लोक म्हणतील. ही चतुर्थो चंद्रोदय व्यापिनी असावी. 
afer शुद्ध चतुर्थी 
आश्विन शुद्ध चतुर्थीस “' मंदार चतूर्थी ” म्हणतात. मंदाराने 
तपश्चर्या करून वर मागून घेतला की माझ्याच नावाची ही 
चतुर्थो असावी. या चतुर्थीचा शास्त्राधार वरद चतुर्थीारखाच. 
मंदाराच्या झाडाखाली बसून मध्याह्वकाली मोरेश्वर मूर्तोची 
पुजा केल्यास इच्छितफळ गणेश देतो असा महिमा या चतुर्थीचा 
आहे. v 
आश्विन वद्य चतुर्थो 
kaa कृष्ण चतुर्थीस “ दञ्चरथ ललिता चतुर्थी ” असे 
म्हणतात. दशरथाने ललिता या नावाच्या आपल्या मातोश्रीसह 


ais ee ae MPD ee INNS 24, औ. ee IT ~ v1 Laer - — 


851171 
(31) 


नतर गणेशांनी प्रसक्त होऊन चतुर्थीचे नामा- 
भिधान ठेविले आणि म्हणाले * दशरथा! तुझ्या मातोश्रीसह माझे 
जो पूजन करील त्याला पुत्रपौत्र धनधान्याची वृद्धि करीन. हो 
चंद्रोदयव्यापिनी अशी पाहिजे. या चतुर्थीस चंद्र लवकर उदयास 
येईल 

कातिक शुद्ध चतुथी 


कातिक शुक्ल चतुर्थीस “ स्कंद चतुर्थी ” याप्रमाणे कथिले 
आहे. षडाननाने तप HSA ATTA करून रक्‍त पद्माने मध्या- 
ह्लकाली गणेशपूजन केले. तेव्हा गणेशाने प्रसन्न होऊन आपले 
वाहून मयूर त्याला देऊन बरहिवाहन याप्रमाणे त्याचे नामाभिधान 


ठेविले व कातिक शुद्ध चतुर्थी तुझ्याच नावाने ख्यातियुक्त होईल 
असा वर दिला 


कातिक वद्य चतुर्थी 

कार्तिक शुद्ध qu करक असे म्हणतात. ही चंद्रोदय 
व्यापिनी असावी. दोन्हीही दिवशी जर चद्रोदय व्यापिनी असेल 
तर ती चतुर्थी प्रदोषव्यापिनी करावी असे राम कौतुक तिणेय 
faga स्पष्ट वर्णन केलेले आहे. 

AEA चंद्रोदय दोन्हीही दिवसात जर नसेल तर प्रदोष 
व्यापिनी जी असेल ती करावी. दोन्होही प्रदोषव्यापिनी असेल 
तर परंपरेने जो करतात ती करावी. आता दोन्हीही दिवशी 
चंद्रोदय व्यापिनी असेल तर दुसरे दिवसाची व्यापिनी गणनाथ 
परायण जनांनी करावी असे धर्मप्रवृत्ति कार म्हणतात. दोन्हीही 


. दिवसास अभाव असेल तर दुसरे दिवसाचीच करावी. तृतीया संपूर्ण 


असून चतुर्थी उहस्वत्वास जर पावेल तर तृतीया युक्‍तच चतुर्थी 
करावी. कारण मात्र विध्नगणेशवर आहे. नागविद्धा करू नये 


सागेशीर्ष शुद्ध चतुर्थी pies 
मागंशोर्ष शुद्ध चतुर्थीचे नोच “ मुकुंदा ” असे आहे. 
कथाभाग असा आहे की मुकुंदा या नोचाच्या वरेण्य राजाच्या 
पत्नौने आपणास गणपतीने स्वतःच पुत्र होण्याचा वर द्यावा म्हणून 
पर्ण भक्षण करून बारा वर्षें तप केले. पुढे मुद्‌गलाची गोठ पड- 
ताच PISA कथन केले की तू मार्गशीर्ष शुद्ध चतुर्थीस मध्या ह्ल- 
काली पूजन कर. पुढे तिने भक्तीने गणेशाचे ब्रत केले, गणपति प्रसन्न 
होऊन मो तुझा मुलगा होईन व तू ही चतुर्थी केलोस याकरिता 
या चतुर्थीस तुझेच नामामिधान मी देतो व ही मुकुंदा नावाची 
चतुर्थी ओ करील त्याला मी संतति देऊन अंती सुक्त करीन असे 
वरदान दिले. 


सागंशीर्ष वद्य चतुर्थी 
मार्गंशोष वद्य चतुर्थीस “ सुभगा चतुर्थी ” असे म्हणतात. या 
चतुर्थीचा महिमा असा आहे की रावणाची मुलगी सुभगा नावाची. 
हिने गणेश पति मिळावा म्हणून पुलस्त्य ऋषीने सांगितल्यावरून 
यथासांग चतुर्थी केली. गणपतीने गायीचें व ्जरादिपशूंचे राव- 
णाच्या घरी रक्षण करण्याच्या निमित्ताने सुभगेस वरिले व रास- 
क्रीडा करून रावण!चा गर्व हरण केला. नंतर गणपतीने सुभगेस | 
अंकावर घेऊन सांगितले की, तू मार्गशीर्ष वद्य चतुर्थी केलीस | 
म्हणून या चतुर्थीचे नाव सुभगा होईल. 
पोष शुद्ध चतुर्थी 
पौष शुद्ध चतुर्थीचे नाव “ कामदा ” असे आहे. या चतुर्थीस 


सवे देवांनी अनुष्ठाने आरंभिली होती. तेणेकरून ` गणेश प्रसन्न 
झाले व सृष्टीचे सवं कर्म गणेशाने देवांना शिकवले व सर्व | 


Z TE 


$ 


= 


(३३) 


कामना परिपूर्ण झाल्या व रतीला शंकरानी जाळलेला मदन नेत्र- 


कटाक्षातून काढून ती सौभाग्यवती केली. सबब या चतुर्थीस 
t कामदा ” असे म्हणतात. 


पोष वद्य चतुर्थो 
पौष वद्य चतुर्थीस “ तिला ” चतुर्थो असे म्हणतात. तिळाचे 


लाडू करून गणेशास अर्पण केले व गणपतीने :तिलासूर देत्यास 


मदेन करण्याची शक्ति पार्वतीस दिली. याकरता हिला “ तिला 
चतुर्थी म्हणतात. 
माघ शुद्ध चतुर्थी 
माघ शुद्ध चतुर्थीस “ विनायकी चतुथ 


31) 


म्हणतात. याचे 


कारण कश्यपाच्या घरी आदितीच्या पोटी अवतार घेऊन काशीस 


जाऊन देवांतक व नरांतक यांना मारून काशीराजावर कृपा केली. 
याच चतुर्थीच्या दिवशी महादेवाचे पोटी अवतार घेऊन महादेवास 
काशो दिवोदासापासून घेववून दिली व ढुंढीराज याप्रमाणे गणे- 
शाची ख्याती झाली. याकरता “ ढुंढीराज ” चतुर्थीही म्हणतात. 
माघ शुक्ल चतुर्थीस जर उपोषण न होईल तर नक्त ब्रत 
परायणी जे नर ढुंढीराजा तुला सायंकाळी अथवा मध्याह्वकाली 
पूजितील त्यांना सवं देवांची पूजा केल्याचे qua मिळेल. उपोषण 
करून भक्तीने जे मानव माघ शुक्ल चतुर्थीस मध्यरवि प्राप्त 
झालेला असताना गणेशाला पूजतात ते सर्वत्र विजयी होतात. 


माघ वद्य चतुर्थी 


माघ कृष्ण चतुर्थोस ““ शांभवी चतुर्थी ' म्हणतात. शंकराने 
सतीविरहनाशा{र्थं गणेशाचे जे व्रत केले तेणेकरून ढुंढीराज प्रसन्नः 
३ 


on ME NCC SNS CC VOODOO OOS ह लत ह. _ 


(३४) 


होऊन मो तुला सतो हिमाचलाची कन्या छोऊन वरीन व लोक 
या चतुर्थीस “ शांभवी चतुर्थी ” म्हणतीरू असे वरदान दिले. 


फाल्गुन शुद्ध चतुर्थी 
फाल्गुन शुद्ध चतुर्थीस “ सिद्धीविनायक चतुर्थी ” म्हणतात. 
फाल्गुन शुद्ध चतुर्थीस जो कोणी कमळांनो, धोतऱ्याच्या फुलांनी, 
मोदकांनी गणेशाची मध्याह्वकाली पूजा करील त्याची कार्यसिद्धी 
होईल म्हणूनच हिला “ fader चतुर्थी ” म्हणतात. असे शास्त्र- 
वचन आहे. 


फाल्गुन दद्य चतुर्थी 
फाल्गुन वद्य चतुर्थीस “ रतीकंदर्प चतूर्थी ” असे म्हणतात ही 
चेद्रउदय व्यापिनी असावी असे गणेश भागवतात सांगितले आहे. 
या चतुर्थीच्या दिवशी चंद्रोदयी रतीच्या योगे करून गणेशाचे 
[जन झाले आहे. शंकराचे गंगागो रोशी भांडण होऊन ते dva 
नंतर पार्वतीने मदनास आणून पुढे करून आपण भिल्ली- 
णीचा वेष घेऊन शंकरास भुलविण्यास आलो असता शंकराने 
ASA जाळून टाकले. नंतर रतीने गणेशाचे ब्रत करून पतीस 
सजीव केले. म्हणून या चत्तर्थोस लोक “ रतीकंदर्ष चतुर्थी s 
म्हणतील असे श्रीगणेश म्हणाले. 
संकष्ट चतुर्थी पुजा 
संकष्टो चतुर्थो हे गणपतोच्या ब्रतांपेकी एक ब्रत असून ते दर 
महिन्याच्या वद्य पक्षातोल (दुसर्‍या पंधरवडधातील) चतुर्थीला 
करावयाचे असते. या दिवशी सबंध दिवसभर उपोषण कखन 
रात्रौ श्रीसंकष्टहृूर गणपतीचो पूजा करून नेंवेच्च वगेरे दाखवून 
व चंद्रदर्शन घेऊन मग उपोषण सोडावयाचे असते. कोणत्याही 


"XU SFNY 


(३५) 


ह परिहारासाठी हे ब्रत करण्याचा प्रघात आहे. गणपति ही 


. देवता विघ्ननाशक आहे. त्यामुळे या व्रताचे पुण्येकलून साधकाची 


सर्वं संकटे दूर होतात. त्यातल्या त्यात अंगारिका संकष्टी तर 
फारच महत्त्वाचो असते. मंगळवारी संकष्टीचा जो योग येतो 


` त्याला अंगारिका संकटो म्हणतात. बरेचसे गणपतीउपासक व 
Sat लोकही हे अंगारिका संकष्टीचे ब्रत करतात. चंद्रदर्शन करून 


चंद्राची पूजा करून पारणे करणे हे या व्रताचे मुख्य अंग आहे. 
द्रताचा ger fate 


नेहमीप्रमाणे संध्याकाळो स्नान वगेरे करून शुचिर्भूत होऊन 
Wd पूजा तयारी करून घ्यावी. पूजास्थानी आपले देवामध्ये 
गणपतीची एखादी तांवेपितळाची अगर वांदीसोन्याची मूर्ति 
असल्यास तिचीच पूजा करावी. (गणेश यंत्र असल्यासही चालेल) 
नसल्यास एक सुपारी घेऊन ती एका पाटावर मूर्तीचे जागी 
स्थापन करावी व तिची पूजा करावी. पूजेचा सर्वप्रकार, विधि 
व मंत्र मागीळ पूजेप्रमाणेच म्हणावयाचे. 

अंगारिका माहात्म्य 

ज्याप्रमाणे आकाशात स्वर्ग त्याचप्रमाणे पृथ्वीवर अवंती नगरी 
होती. नगरीतील सर्व लोक आनंदी होते. कोणाला कसलेच दुःख 
नव्हते. मुले आज्ञाधारक होती. आईवडिलांच्या आज्ञांचे पालन 
करीतः गुरुगृही जाऊन वेदाध्ययन करीत. पिता आपल्या मुलांचे 
कौतुक करीत. तर स्त्रिया पतीचे व मुळांचे कौतुक करीत. अवंती 
जणू दुसरा स्वर्गच होता. या नगरीच्या जवळून क्षिप्रा नावाची 


_ नदी वहात होती. या नदीच्या एका तटावर )ऋषिमुनींचे आश्रम 


होते. पहाटेच्या वेळी शिष्य गुरूकडून वेदभंत्र शिकत व त्यांच 
वेळी सारी अवंती जागो होई. अवंती म्हणजे रक्षण | करणारी. 


7a 


(३६) 


नावाप्रमाणेच अवंती नगरी प्रजाजनांचे रक्षण करी. सूर्य : 
ऋषिमुनींच्या यज्ञास सुरवात होई. मोर आनंदानी नाचत, स्त्रिया 
गाणी गाऊन आपला आनंद प्रकट करीत. या आनंदांचे खरे 
कारण होते सत्यद्यन ऋषींची पवित्र तपोवने. 

अशाच एका तपोवनात भारद्वाज ऋषींचा आश्रम होता. अनेक 
शिष्य त्यांच्या आश्रमात शिकत. भारद्वाज तपस्वी व ज्ञानो 
होते. त्यांच्या वेदोच्चाराने हरिणे भ्रमर सर्व स्तब्ध होत. भारद्वाज 
ब्राह्मी मूहू्तावर नदोवर स्नानास जात. कमरेपर्यंत पाण्यात उभे 
राहून मंत्र म्हणत. 

असेच एकदा ते नदीवर स्तानास आले. चोहोकडे शांतता होती. 
चंद्राचा प्रकाश पाण्यात पडला होता. शोतल प्रकाश सवेत्र पस- 
रला होता. अशा वेळी एक अप्सरा प॒थ्वोवर आली. जवळ कोणी 
नाही हे पाहून ती स्वच्छंदपणे ams लागली. तिचा गौरवर्ण 
चांदण्यात चमकू लागला. नदीवर आणलेल्या भारद्वाजांची नजर 
या कामिनीवर पडली. जसजसे तिचे स्वच्छंद ada वाढत होते 
तसतसे भारद्वाज अधिक अस्वस्थ होत होते. कामाने भारद्वाज 
विव्हळ झाले. आपण कोण ? कोठे आहोत ? व काय करतो 
याचा विचारही ते विसरले. त्या अप्सरेला हात लावणार इत- 
क्यात तिला चाहूल लागलो व ती अंतर्धान पावली. कामविका- 
राने विव्हळ झालेले भारद्वाज जमिनीवर पडले. त्याच अवस्थेत 
रेतस्खलन झाले. भारद्वाजांची मूर्च्छा गेल्यावर ते नदीकडे जाऊ 
लागले. त्यांनी पाण्यात प्रवेश केला व स्नान करता करता ते 
प्रणवाचा जप करू लागले. 


असेच दिवसमास लोटत होते. एकवीस महिन्यांनंतर पृथ्वीने 
एका अर्भकास जन्म दिला. त्याचा वर्ण तप्त सुवर्णासारखा होता 


(३७) 


तर डोळे अंगाराप्रमाणे प्रज्वलित होते. पृथ्वीने त्याचे मोठ्या 
प्रेमाने संगोपन केले. मुलगा आता सात वर्षांचा झाला. एके 

दिवश त्याने पृथ्वी मातेला विचारले कीं माझा देह्‌ मनुष्यासारखा 
आहे, मग मला रक्तकांती कशी प्राप्त झाली ? माझे वडील कोण 
q ते काय करतात ? 


आता मुलगा मोठा झाला आहे हे पाहून पृश्वीमातेने त्यास 
संकथा कथन केली. त्यामूळे मुलास पित्याच्या भेटीची आतुरता 
लागली. एक दिवस पुत्राने आईजवळ पित्याच्या दर्शनाची इच्छा 
प्रकट केली. पृथ्वीने मुलासह भारद्वाजांच्या आश्रमात प्रवेश केला. 
ते शिष्यांना शिकवीत होते. रक्तकांतीच्या मुलास पाहून त्यांना 
Maa वाटले. पृथ्वोने त्यांस सांगितले को हा आपलाच पुत्र 
आहे. पुत्राने पित्यास वंदन केले व पित्यानेही त्याचा आनंदाने 
स्वीकार केला. 


पुढे सुमुहुर्तावर भारद्वाजांनी त्याचे उपनयन केले. अनेक उप- 
निषदे वेद शिकविले व अखेर 3% गं गणपतये नमः मंत्र देऊन 
त्याचे अनुष्ठान करण्यास सांगितले. 

पित्याच्या आज्ञेनुसार तो नमंदातीरी आला. तेथे एका गुहेत 
पद्मासन घालून पित्याने दिलेला मंत्र म्हणू लागला. प्रथम तो 
भिक्षा मागून जगे. पण पुढे वायु भक्षण करून त्याने तपाचरण 
सुरू केले. त्याने इंद्रिय दमन करून गजाननाच्या भेटीचा ध्यास 


घेतला. त्याने एक सहस्र वर्षे तपश्चर्या केली. तरी तो कुमार. 


दिसत होता. त्याच्या उग्र तपश्चर्येने गणपति प्रसन्न झाला. त्याचे 
रूप भव्य व दिव्य होते. त्याचे सूर्याश्रम'गे तेजस्वो रूप पाहून 
त्या कुमाराने त्याला आदराने नमस्कार केला व रणेशाचो 
स्तुति करण्यास प्रारंभ केला. त्याच्या स्तुतीने गणपति आनंदित 


(३८) 


झाला, व बालकास म्हणाला मी तुझ्यावर प्रसन्न झालो आहे, ) 
कोणताही वर माग. 

कुमार म्हणाला हे गणेशा तुझ्या दर्शनाने आज मो धन्य झालो 
आहे. तू जर माझ्यावर प्रसन्न झाला असशील तर मला स्वर्गात 
प्रवेश दे व त्याचप्रमाणे इतर देवांसह मला अमृत प्राशन करू 
दे. माझे मंगळ असे नाव तिन्ही खंडात होऊ दे. व तू आज दशन 
दिलेली तिथि संकटनाशिनी होवो. असे म्हणून कुमाराने गण- 
पतोला नमस्कार केला. 

गणपतीने तथास्तु म्हणून त्यास आशीर्वाद दिला व पुढे म्हणाला 
की हे पृथ्वीच्या पुत्रा तुला लोक अंगारक म्हणतील व अंगारिका 
चतुर्थ्यां करणारांना १२ चतुर्थ्यांचे पुण्य लाभेल. 

अंगारकाला जसे गजाननाचे दशन झाले तशी त्याने मूर्ति 
स्थापिली व तिला मंगलमूर्ति नाव दिले. अंगारकाला मंगल व 
भोम अशीही नावे होती. 


अंगारिकेचे ब्रत कसे करावे 


माघ कृष्ण चतुर्थीस मंगळवार आला को त्याचे महत्त्व फारच 
मानले जाते. कृष्ण Agata दिवशी पहाटे मावळत्या चंद्राचे दर्शन 
घेऊन या ब्रतास प्रारंभ करावा. सकाळी स्नानादि कर्में उरकून 
शुचिऱ्भूत व्हावे व साधकाने एका आसनावर बसून मंगळमूर्तीच्या 
जपास सुरवात करावी काही खाऊ नये. त्या दिवशी मौन स्वीका- 
रावे (शक्य असेल तर) सायंकाळी तीळ व आवळे वाटून त्याचा 
रस अंगाला लावावा आणि पुन्हा स्नान करावे. पुन्हा गणेशाचा 
मंत्र जपावा. साधारण ४८ मिनिटांनी गणपतीचे पूजन करावे. 
मोदक, अनारसे, कानवले, खीर यांचा नेवेद्य समर्पण करावा 


र ० 
= ^ 


(33) 


चंद्रोदय होताच चतुर्थी तिथीस गजाननास व चंद्रास अध्यंप्रदान 
करावे. संकटग्रस्त मानवाची सर्व संकटे तो विघ्नहर्ता या Ward 
त्वरित नष्ट करतो. ती दूर होण्यासाठी साधकाने गणपतीला व 
नंतर चंद्राला एकूण तेरा अर्घ्य द्यावेत. अर्घ्यं तयार करताना 
त्यात तांबडे गंध, तांबड्या अक्षता, दूर्वा, लाल फुले आणि पाणी 
यांचा समावेश करावा. गणेशाला अर्घ्य देताना पुढील मंत्र 
म्हणावा. 
गजानन नमस्तुझ्यं नानासिद्धिप्रदायिने । 
गृहाणाघ्ये बुद्धिपते मया दत्तं शुभप्रदा । 
श्रीसिद्विबुद्धिसहिताय सळक्षलाभाय इंद अर्ध्ये समर्पयामि ॥ 
नंतर चंद्राला सात अर्ध्यं द्यावेत. प्रत्येक अर्ध्यानंतर चंद्राचे 
दशन घेऊन फुले अथवा दूर्वा त्यास अर्पण कराव्यात व नमस्कार 
करावा. 
चंद्राचा अर्ध्य मंत्र- 
अत्रिगोत्रसमुद्भूत गणेश प्रीतिवर्घेन 
गृहणाघ्यं मया दत्तं रोहिण्यामृतधा रक 
श्रोरोहिणी सहिताय शशिनाथाय नमः 
इदमर्घ्यं समर्पयामि ॥ 
अध्यं प्रदान करून गणेशाची सर्वोपचार पूजा करावी. शक्ती 
प्रमाणे २१, १२, १० किवा १ ब्राह्मणास भोजन घालावे. विडा 
दक्षिणा देऊन त्यास संतुष्ट करावे. रात्री भजन कीर्तन करून 
संत समागम साधावा. हे ब्रत पुण्यप्रद होते. 


श्रीगणपतीचे अलोकिक संत्र 


श्रो गणपतोचे अनेंक मंत्र आहेत. परंतु काही मुख्य मंत्रांचे 
निरूपण मंत्रोमहोदधी, मंत्रमहाणेव, रुद्रयामल, शारदातिलक 


nn 


(४०) 


इत्यादि ग्रंथांतून केलेले आहे. यात मंत्राबरोबर त्या त्या मंत्राचे 
तंत्रही दिले आहे. हे मंत्र पारिभाषिक शब्दात आहेत. त्यामुळे ते 
समजत नाहोत. गणपति अथवंशीर्षातील ' गणादि ' पृण मुच्यार्य 
हाही मंत्र पारिभाषिक आहे. योगशास्त्रात बीजाक्षरांचे प्रमुख 
आठ प्रकार सांगितले आहेत. ते कामबीज, योगबिज, गुरुबीज, 
शक्तिबीज, रमाबीज, तेजोबोज, शान्तिबीज आणि रक्षवीज. मंत्र- 
महोदधोमध्ये द्वितीय तरंगात गणेश उपासनेचे मंत्र व त्याचे 
तांत्रिक प्रयोग सांगितले आहेत. पूर्व खंडातील पंचम तरंगात गणेश 
तंत्र हे स्वतंत्र प्रकरण आहे. त्यात उच्छिष्ट गणपति, हरिद्रा 
गणपति, ऋणहर्तगणेश मंत्राभिधान, सिद्धिविनायक, seal विना- 
यक, शक्तिविनायक ant अनेक गणपतिमंत्राचे प्रकार आहेत 
हरिद्रागणेश यंत्र, त्रेलोक्य मोहनकर गणेश यंत्र अभिष्टय fura 
ब्रत्तीस अक्षरी मंत्र, लक्ष्मो विनायक यंत्र, शक्तिविनायक यंत्र, 
mais यंत्र, गणेश यंत्र, उच्छिष्ट गणपति नवार्ण यंत्र वगेरे spe 
4, मंत्र महाणेव ग्रंथात सांगितली आहेत. 
मेरुतंत्रात १९-२० याप्रकरणात अरसिमा विनायक मंत्र मोदक 
प्रिय गणेश यंत्र, परिचमाम्नायोक्त गणेश मंत्र वगेरे मंत्र आहेत. 
काही सिद्धिदायक मंत्र 
१) एकाक्षरि गणेश मंत्र :- 35 ग ३ 
गणपतीचा हा मंत्र सर्व साध्य करून देणारा आहे. साधकाने 
सुनानादि कमें उरकून या मंत्राचा रोज १०८ वेळा जप करावा. 
२) षडाक्षरी गणेश मंत्र -3% वत्रतूंडाय हुं ॐ 
३) अष्टाक्षरी गणेश मंत्र - SA गजाननाय नमः | 
४) शक्ति विनायक मंत्र - ॐ रहीं ग्रीं नहीं या मंत्राचा साध- 
काने कमीत कमी ५ लाख जप करावा. एर्वर्य प्राप्त होईल हे 
नककी. श्रद्धा असणें आवश्यक. 


| POM 


(४१) 


4 लक्ष्मी विनायक मंत्र — & श्रीं गं सौम्याय गणपतये वर 
_ वरद सर्वजनं वशमानय स्वा 

गा मंत्राने आर्थिक वाढ होईलच परंतु सर्वास वश करून 
घेण्याचे सामथ्यं या मंत्रात आहे 

) श्रीत्रैलोक्य मोहनकर गणेशमंत्र - ॐ वक्तुं डेकदंष्ट्राय क्लीं 
E <i श्रीं गं गणपतये वर वरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा | 

¢ ७) हरिद्रागणेश मंत्र - हुं गं wel हरिद्रागणपतये वर 
: वरद सर्वजन हृदयं स्तंभय स्तंभय स्वाहा | 
us 
zd 


या मंत्राचे रोज १०८ वेळा याप्रमाणे जप केल्याने आजारा- 
तून मुक्तता होईल. उष्णतेचे विकार नष्ट होतील. 

८) श्रोऋणहरणकरतृंगणपतिमंत्र- ॐ गणेश ऋण छिंदि छिदि 
वरेण्यम्‌ हु नमः फट्‌ । 
- कर्जमुक्तीसाठो वरील मंत्राचा रोज १०८ वेळा जप करावा. 
९) सिद्धिविनायक मंत्र — 3% नमो सिद्धिवितायकाय «d 
कार्यकत्रे aad विघ्नप्रशमनाय सर्वराज्यवश्यनुकरणाय सर्वजन- 
सवंस्त्रीपुरुषाकर्षणाय श्रीं ॐ स्वाहा | 

१०) एकतोस अक्षरी वक्रतुंड मंत्र — 22 रायस्पोषस्य ददिता 
निधिदो रत्न धावुमान रक्षोहणोबलगहनो वक्रतुंडाय हु 3% 

११) वक्रतुंड कवच मंत्र - 3ॐ ऐं क्लीं ह्वीं वक्रतुंडाय हु > 
_ १२) संकटहर गणेश मंत्र - ॐ नमो हेरंब मदमोदित मम 
संकष्ट निवारय निवारय हुंफट स्वाहा । 

नित्य नियमाने किमान १०८ वेळा या मंत्राचा जप केला तर 
संकटनाश होईल हे नक्की. 
१३) संकटहर गणेश मंत्र - ॐ गीं गूं गणपतये नमः स्वाहा 
- वरीलप्रमाणेच जप. 


DOT. COO RM 


(४२) 


१४) संकटहर गणेशमंत्र - 95 गं गणपतये - aq विघ्न- 
EXHI सर्वाय सवेगुरवे लंबोदराय ai गं नमः 

कोणत्याही संकटास तोंड देण्याचे सामर्थ्यं या मंत्रात आहें 
रोज १०८ वेळा जपावा. 

१५) महागणपति fara — ॐ sf ह्लीं क्लीं ग्लौं गं 
गणपतये वर वरद सवजनं मे वशमानय स्वाहाः 

विद्यार्थ्यांनी रोज १०८ वेळा या मंत्राचा जप केल्यास बुद्धि 
कुशाग्र बनेल 

१६) हरिद्रा गणपति मंत्र — ॐ ग्लो 35 | 

या जपामुळे सरकारी त्रास, खटले, देवी, गोवर, भाजून 
झालेल्या जखमा बर्‍या होतात. 

१७) शत्रुनाशक गणेश मंत्र -- ॐ गं गणपतये मम, शत्र 
उफरय कुरु कुरु स्वाहा । 

प्रबळ शत्रूला सुद्धा तोंड देण्याचे सामर्थ्यं या जपामुळे येईल 

१८) सारवेभौम गणेश मंत्र- ॐ ह्लीं ऐं शीं सर्व शक्ति 
कमलासनाय AA: | 

या मंत्राची उपासना केल्यास अध्रिकार प्राप्त होतो. 

१९) उच्छिष्ट गणेश मंत्र - ia हस्तिपिशाची fou 
स्वाहा! a 

२०) अष्टाक्षरी गणेश मंत्र - 32 यं खणपतये नमः । 

या बीज मंत्राने सर्वच गोष्टी साध्य होतात. रोज १०८ वेळा 
जपावा | ; 
२१) गणेश गायत्रीमंत्ञ — ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्ततुंडाय 
धीमहि तन्नोदन्ती प्रचोदयात्‌ | 


— <j 


श्रीगणेइायंत्ञ 
सर्वे देवतांमध्ये अग्रपूजेचा ज्याला मान मिळालेला आहें त्या 
गणेशाचे माहात्म्य अनन्य साधारणच आहे. विघ्नहर्ता व सुख- 
कर्ता असाच तो गणपति. गणपतीची पूजा करताना त्याच्या 
यंत्राची पूजा केली तर ती सर्व कामनापूर्ति करणारी ठरते. 
॥ विद्यार्थी लभते विद्यां धनाथीं लभते घनं असे त्याचे वर्णन 
केलेच आहे. खाली दिलेल्या गणेश यंत्राची साधकांनो तांब्याची 
प्रतिमा करून घ्यावी व ती पुजेत ठेवावी. 
यंत्राचो प्रतिष्ठापना विनायकी किवा संकष्ट चतुर्थीला करावी. 
कोणत्याही गोष्टीला सकाळचो वेळ जास्त शुभ असल्यामुळे सकाळी 
स्नान वगेरे उरकून या यंत्राची स्थापना करावी. या पुजाविधीस 
ब्राह्मण बोलाविल्यास उत्तमच, नाहीतर गणेशाच्या यंत्राची पूजा 
करून त्यास रक्‍त चंदन, लाल फूल, मोदक किंवा गूळ खोबऱ्याचा 
नेवेद्य दाखवावा. उदबत्ती निरांजन गणेशाला ओवाळावी. 
ॐ गं गणपतये नमः | या मंत्राचा अठरा हजार वेळा जप 
करावा. निदान हा जप १०८ वेळा नियमित न चुकता करावा. 


. वरोल मंत्राचा जप रोज १८००० याप्रमाणे २२५ दिवस केला 


तर तो सिद्ध होतो ब मानवास सर्व गोष्टी साध्य होतात. जस 
जशी या यंत्राची उपासना वाढत जाईल तसतसे त्याचें फल मान- 
वाला दिसू लागेल. गणेशयंत्राची पूजा करताना गणपति स्वप्नात 
येईल व पुढील गोष्टीसंबंधी सूचनाही मिळतील. अंग थरथरू 
लागेल. असे होऊ लागले तर ती शुभ गोष्ट जाणावी. रागासारखे 
विचार जरी मनात आले तरी मन शान्त रहाते. आलेले quac 
निर्विघ्नपणे पार पडते. अंगात उत्साह कायम राहतो. 


‘ 


(93) 


गणेशयंत्रपूजेमुळे विद्यार्थ्यांना फायदा होतोच. परंतु अडख- 
ळून पडलेले विवाह, घराची कामे, आथिक स्थेयं, धनलाभ, नोकरी 
प्रमोशन इ. सार्‍या गोष्टी शुभच घडतात. 

गणेश यंत्राची पूजा झाल्यावर ' ॐ गं गणपतये नमः चा जप 
किमान १०८ वेळा करावा हें वर सांगितलेच आहे. त्याच्या 
जोडीला पुढील स्तोत्र म्हणावे. ( जमल्यास रोज अथर्वशीर्ष पठण 
करावे. नाहीतर 

वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ | 
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सवेदा wt 
विध्नान्नाशय मे सर्वन्नाशायोपस्थितान प्रभो त्वम्‌ ॥ 


एकाक्षर गणपतियंत्रम्‌ 


me 


वक्रतुंड गणेशयंत्रम्‌ 


ve 


Urn Dr 


"alle bhp 1९0८ शेखी bits 
>] 1८2112 123९ b 


bp Bik) EU b BI DE kb ह “Bike a Yulee) Bab lk ot 


c. 
Inh 
M 


2 RU 


sb Sis kk 


22 Pep 2212 ib Rb ‘hg &B Lies eed PR] ५६८७ b 8९१७ ४८ 


भीगणपदीची अष्टोत्तरशत (१०८) नामावलि. 


(१) विघ्रेशाय नमः (२) विश्व वरदाय नमः (३) विश्वचक्षुषे नमः 

(v) जनप्रभवे नमः (५) हिरण्यरूपाय नमः (६) सर्वात्मने वमः; 

(७) ज्ञानरूपाय नमः (८) जगन्मयाय नमः. (९) ऊर्ध्वरेतसे नमः 
(१०) महाबाहवे नमः (११) अमेयाय नमः (१२) अमितविक्तमाय नमः 
(१३) वेदवेद्याय नमः (१४) महाकालाय नमः (१५). विद्यनिधये नमः 
(१६) अनामयाय नमः (१७) सर्वज्ञाय नमः (१८) ` सर्वशय नमः 
(१९) शांताय नमः (२०) गजास्याय नमः. (२१) चित्तेशवराय नम॑ः 
: (33 ) विगतज्वराय नसः (२ ३) विञ्तरमूतेये नमः (२४) अमेयात्मने नमं: 
(२५) विश्वधाराय नमः (२६) सनातनाय नमः (२७) समगाय नम 
E _ (२८) प्रियाय नमः (२९) मंब्रिणे नमः (३०) सत्त्वधाराय aa: 


(३१) सुराधीशाय नमः (२२) समस्तसाक्षिणे नमः (३३) निवाय नस 
(३४) निर्लोह्षाय नमः (३५) नमोधविक्रमाय तमः (२६) कच नमः निम 
(३७) पुण्याय नमः (३८) कामदाय nH ३९) कांतिदाय नप: 
(४०) कामरूपिणे नमः (४१) कामपोषिणे नमः (४२) कमलाक्षाय नमः 
(४३) गजाननाय नमः (४४) सुमुलाय नमः (४५) शमंदाय नमः 
) मूषक्ञाधिपवाहनाय नमः (४७) शुद्धाय नसः (४८) दीषत्‌डाय नमः 
(४९) श्रीपतये नमः (Wo) अनंताय नभः (५१) मोहवर्जिताय नमः 
(५२) वक्रतुंडाय नमः (५३ ) शूर्पकर्णाय नमः (५४) परमाय नमः 
(५५) योगीशाय नमः (५६) योगधाम्ते नम. (५७) उमासुताय नमरः 
(५८) आपद्धत्रे नमः (५९) एकदंताय नमः (६०) महाम्त्रीवीथ नम. 
(६१) शरण्याय नमः (६२) सिद्धसेत्याय नप: (६३) सिद्धवेदाय नम: 
(६४) करुणाय नमः (६५) सिद्धाय नमः (६६) भगवते नमः 
(६७) भध्यग्राय नमः (६८) विकटाय तसः (६९) कपिलाय नमः 
(७०) कुंदुदिराजाय नमः (७१) उग्राय नमः (७२) भीमोदराय नमः 
(७३) शुसाय नमः (७४) गणाध्यक्षाय नमः (७५) गणेशाय नमः 
(७६) गणराध्याय नमः (७७) गणनायकाय नमः (७८) ज्योति स्वरूपाय 
नम. (७९) भूतात्मने नमः (Co) घूमकेतवे नमः (८१) अनुकूलाय mm 
(८२) कुमारगुरवे नमः (८३) आनदाय नमः (८४) हेरंबाय नमः 
| (८५) वेदस्तुताय नमः (८६) नागयज्ञोपवीतिने नमः (८७) दुेर्षाय 
| नमः (८८) बाल दुर्वोकुरप्रियाय नमः (८९) भालचंद्राय qui(so)fasqqra 
नमः (९१) शिवषुत्राय नमः(९२) विनायकाय नमः (९३) लोलासेवितायय 
| नमः (९४) quia नमः (९५) परमसुंदराय नमः (९६) विघ्याधकाराय 
| 
| 


नमः (९७) सिंदूरवरदाय नमः (९८) नित्याय नमः (९९) विभवे नमः 

- (Roo) प्रथमपूजिताय नमः (३०१) दिव्यपादाव्जाय नमः (१०२) भक्त- 
मंदराय नमः (१०३) शूरमहाय नमः (१०४) रत्नसिंहासनाय नम: 
(१०५) मणिकुंडलमंडिताय नम. (१०६) भक्तकल्याणाय नमः 
(१०७) अमेयाय नमः (१०८) कल्याणगुरवे नमः (१०९) agate नमः 
(११० ) महागणपतये नम: 


